जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक 
शाळांच्या शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणा 
करण्याकरिता अभ्यासगट गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.५३३/आस्था-१४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.५३३/आस्था-१४ दिनांक १४.९.२०२१ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.५३३/आस्था-१४ दिनांक १७.१२.२०२१ 


प्रस्तावना : 
दिल्ली सरकारच्या दिल्ली निगम अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये काळानुरुप शैक्षणिक गुणवत्ता 


वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर बदल व सुधारणा झालेल्या आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना 


शिकविण्याकरिता वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, विद्यार्थ्यांकरिता व शिक्षकांकरिता असणाऱ्या सुविधा, 


विद्यार्थ्यांचे आचार-विचार व शिस्त तसेच शिक्षकांच्या शिकविण्याची कार्यपध्दती या सर्व गोष्टींचा 


सखोल अभ्यास करण्याकरिता तज्ञ मंडळींचा अभ्यासगट दिनांक १७.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 


पुनर्गठीत करण्यात आला आहे. सदर अभ्यासगटामध्ये तज्ञ मंडळीचा समावेठा करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन पूरकपत्र: 
दिनांक १७.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये पुनर्गठीत करण्यात आलेल्या अभ्यासगटामध्ये 


खालील सदस्याचा समावेश करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. नांव पदनाम 


शि श्री. राहूल केशव कदम | उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.५३३/आस्था-१४ 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शारानाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१०१३४४२६३६२० असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


° Digitally signed by Sunil Hanje 
S U N | | DN: cn=Sunil Hanje, o=Rural 
Development Department, 
Ou, email=est14- 
rdd@mah.gov.in, c=IN 


e 
H a N eC Date: 2022.02.10 17:18:04 
+05'30' 


(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

३) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव 

४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

५) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

६) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

७) सर्व सन्माननीय विधान परिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, जालना, गोंदिया, यवतमाळ, वर्धा. 
११) उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व विभाग) 
१२) ग्राम विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

१३) निवड नस्ती-आस्था.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


